+ 


Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on16th July 2015 . 


T 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक १९ ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९-१५ , २०१५/ आषाढ १८ -२४ , शके १९३७ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ८.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९५ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक वि.४- कृउबास-बुलडाणा- अधिसूचना- ५८०५- २०१५. 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बुलडाणाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी संचालक मंडळ सदस्यांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून निवडणूक 
निकाल जाहीर केलेला आहे . तसेच निवडून आलेल्या संचालक मंडळ सदस्यांची नावे दिनांक ९ जून २०१५ रोजी या कार्यालयास सादर केलेली 
आहेत . 

मी , निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी 
विक्री ( विकास व नियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ (४)( अ) व त्याअंतर्गतचेनियम ८३ मधील तरतुदींना अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती, बुलडाणाचे नव्याने निवडून आलेल्या संचालक मंडळ सदस्यांची नावे मतदार संघनिहाय खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे. 

नमुना ११ - सी 

( पहा नियम क्र . ८३ ) 
अ . क्र . उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

पत्ता 

मतदार संघ 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
उबरहंडे गजानन सखाराम मु . पो . पांगरी , ता . बुलडाणा 

सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
काळवाघे प्रभाकर शिवाजी 

मु . पो . नांद्राकोळी , ता . बुलडाणा सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
गवते सुनिल अशोक 

मु . पो . पिंपळगांव सराई , ता . बुलडाणा सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
गाढे संजय उत्तमराव मु . पो . सव , ता . बुलडाणा 

सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
देठे सुरेश दगडु 

मु . पो . सातगांव म्हसला, ता . बुलडाणा सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
पाटील पंजाबराव सिताराम मु . पो . कोलवड , ता . बुलडाणा 

सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
शेळके भगवान ज्ञानदेव मु . पो . शिरपूर , ता . बुलडाणा 

सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
८ मुढे सौ . सिंधुताई गजानन 

मु . जांभरुण , पो . कोलवड, ता . बुलडाणा सेवा सहकारी संस्था- महिला 
अ -एक- अ- १ ( १५८० ). 


- 


० 


. 


० 


० 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९-१५, २०१५ / आषाढ १८ - २४ , शके १९३७ 


नमुना ११- सी – चालू 

( ३ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


पवार सौ . अनिता सांडु 


म् . जामठी , पो . वरुड, ता . बुलडाणा 


सेवा सहकारी संस्था - महिला 


पवार श्रीकांत आत्माराम 


सेवा सहकारी संस्था - इतर मागासवर्ग 


मु . पो . पाडळी, ता . बुलडाणा 
मु . घाटनांद्रा, पो . दुधा, ता . बुलडाणा 


कन्नर उत्तम आनंदा 


सेवा सहकारी संस्था - भटक्या जाती 
विमुक्त जमाती 


बुधवत जालींधर आश्रुबा 


मु . सोयगांव , पो . वरुड, ता . बुलडाणा 


ग्रामपंचायत - सर्वसाधारण 


ग्रामपंचायत - सर्वसाधारण 


मु . पो . सुंदरखेड , ता . बुलडाणा 
मु . पो . दहीद, ता . बुलडाणा 


ग्रामपंचायत - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक 


सावळे राहुल समाधान 
दांडगे अर्जुन शेषराव 
आंभोरे शेषराव गोविंदा 
अग्रवाल सौ . मनिषा उमेश 


मु . रुईखेड , पो . वरवंड, ता . बुलडाणा 


ग्रामपंचायत - अनुसूचित जाती - जमाती 


व्यापारी - अडते मतदार संघ 


बेगाणी गौतम रतनलाल 


विष्णुवाडी बुलडाणा, ता . बुलडाणा 
विदर्भ हाऊसिंग सोसायटी, बुलडाणा 
मु . वाडी, पो . कोलवड , ता . बुलडाणा 


व्यापारी - अडते मतदार संघ 


खरे बबन भाऊराव 


हमाल- मापारी मतदार संघ 


दिनांक १८ जून २०१५. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९६ . 

क्रमांक वि .४- कृउबास-नांदुरा - अधिसूचना-६१८१- २०१५. 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, नांदुराचेनिवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी संचालक मंडळ सदस्यांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून निवडणूक 
निकाल जाहीर केलेला आहे . तसेच निवडून आलेल्या संचालक मंडळ सदस्यांची नावेदिनांक १ जून २०१५ रोजी या कार्यालयास सादर केलेली 
आहेत . 

__ मी ,निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी 
विक्री (विकास व नियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४)( अ) व त्याअंतर्गतचेनियम ८३ मधील तरतुदींना अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती, नांदुराचे नव्याने निवडून आलेल्या संचालक मंडळ सदस्यांची नावे मतदार संघनिहाय खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे. 

नमुना ११- सी 

( पहा नियम क्र . ८३) 
अ. क्र . उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

पत्ता 

मतदार संघ 
( १ ) 

( ४ ) 
गावंडे पदमराव जनार्दन 

मु . पो . मामुलवाडी , ता . बुलडाणा सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
चोपडे बलदेवराव नामदेवराव मु . रसुलपूर , पो . माळेगांव , ता . नांदुरा सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
धांडे भगवान नारायण 

मु . पो . पिंपळखुटा धांडे, ता . नांदुरा सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
भोजने वसंतराव रामभाऊ मु . पो . जिगांव , ता . नांदुरा 

सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
पाटील मोहन भिकाजी 

मु . धानोरा खु., पो . वसाडी, ता . नांदुरा सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
गावंडे राजेश सोपान मु . पो . मामुलवाडी, ता. नांदुरा 

सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
राजपूत विजयसिंग खुमानसिंग मु . पो . टाकरखेड , ता. नांदुरा 

सेवा सहकारी संस्था - सर्वसाधारण 
मुंढे वंदना संतोष मु . पो . खुमगांव , ता . नांदुरा 

सेवा सहकारी संस्था - महिला 


( २ ) 


( ३ ) 


__ 


र 


० 


ज 


० 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९-१५, २०१५ / आषाढ १८- २४ , शके १९३७ 


( १ ) 


( २ ) 


सेवा सहकारी संस्था - महिला 


जुनारे केशरबाई वासुदेव 
हेलगे प्रदिप एकनाथ 
फासे साहेबराव प्रल्हाद 


नमुना ११- सी चालू 

( ३ ) 
मु . खंडाळा , पो . वाडी , ता . नांदुरा 
मु . पो . माळेगांव , ता . नांदुरा 
मु . लोणवाडी, पो . माळेगांव , 
ता . नांदुरा 
मु . कोकलवाडी , पो . वरखेड , 
ता . नांदुरा 


सेवा सहकारी संस्था - इतर मागासवर्ग 


११ 


सेवा सहकारी संस्था - भटक्या जाती 
विमुक्त जमाती 


भगत निळकंठ भाऊराव 


ग्रामपंचायत - सर्वसाधारण 


शिंगोटे अनिल मधुकर 


मु . जवळा , पो . मेंढळी, ता . नांदुरा 


__ ताठे गणेश रामराव 


मु . पो . जिगांव , ता . नांदुरा 


ग्रामपंचायत - सर्वसाधारण 
ग्रामपंचायत- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक 
ग्रामपंचायत - अनुसूचित जाती - जमाती 
व्यापारी- अडते मतदार संघ 


दामोदर बाळू रुपाजी 
डागा राजेश चेतनदास 


मु . खेडगांव, पो . मोमिनाबाद , ता . नांदुरा । 
मु .पो . ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा 
मु. पो. ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा 
मु . पो . ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा 


१७ 


खंडेलवाल जुगलकिशोर मदनलाल 


व्यापारी- अडते मतदार संघ 


फणसे संजय श्रीकृष्ण 


हमाल -मापारी मतदार संघ 


बुलडाणा : 
दिनांक ३० जून २०१५ . 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 . 


